जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत (सर्वसाधारण 
योजना) पशुवैद्यकीय संस्थांना औषधांचा पुरवठा 
करणे यासाठीच्या आर्थिक प्रमाणकात सुधारणा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. व्हिएचडी-२०२१/प्र.क्र.१८९/पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा- १. कृषि,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. 
जिवायो-२०१०/प्र.क्र.३३८/पदुम-४, दि.०३.०१.२०१२. 
२. आयुक्त पशुसंवर्धन यांचे पत्र क्र.डीडीडी/तां-१/ १३०/२०२१/ ७०४९ / पसं-१२, पुणे 
दि.०९.१२.२०२१. 


शासन निर्णय- 

जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत विविध पशुवैद्यकीय संस्थांना औषधांचा पुरवठा करणे संदर्भात वाचा 
क्र. १ येथील दि. ०३.०१.२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये पश्युवैद्यकीय संस्थानिहाय निश्चित करण्यात आलेल्या 
आर्थिक प्रमाणकात खालीलप्रमाणे संस्थानिहाय सुधारणा करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्था शासन निर्णय दि.०३.०१.२०१२ | सुधारित मंजूर 
अन्वये मंजूर आर्थिक प्रमाणके । आर्थिक प्रमाणके 

| १. | | जिल्हा पश्रुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय रू ३,००,०००/- रू ६,००,०००/- 
२. | तालुका लघु पश्नुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय रू १,५०,०००/- रू 3,00,000/- 
३. | पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१ रू. १,००,०००/- रू. २,००,०००/- 
४. | फिरता पशुवैद्यकीय दवाखाना रू १,००,०००/- रू. २,००,०००/- 
५. | पश्ुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-२ रू.५०,०००/- रू. १,००,०००/- 


उपरोक्त प्रमाणे सुधारीत आर्थिक प्रमाणकांनुसार सन २०२२-२३ पासून जिल्हा नियोजन समितीकडे 
निधीची मागणी करण्यात यावी. 

हा शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने तसेच, वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१७/२०२२/ व्यय-२, दि.०२.०२.२०२२ अन्वये व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संगणक सांकेताक २०२२०२२८१५०९५१७७०१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DR. SANJAY 
VISHWANATHRAO 


DOIJODE 
( डॉ. संजय fa. डोईजोडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. नियोजन विभाग (कार्या. १४३१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिएचडी-२०२१/प्र.क्र.१८९/पदुम-४ 


३. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. सर्व जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, 

५. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

६. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 

७. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त 

८. सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद 

९. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिल्हा पद्नुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय 

१०. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२. अवर सचिव पदुम-३/कार्यासन अधिकारी पदुम-१/१६, कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई 

१३. निवड नस्ती (पदुम-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


